श्री. प्रसाद प. कुलकर्णी, तत्कालिन निरीक्षक, वैध 
मापन शास्त्र, पैठण विभाग, जि. औरंगाबाद यांना शासन 
सेवेत पुन:स्थापित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : वैमाशा-२०२२/ ५८७/प्र.क्र.१३३/ ग्रा.सं.-३ 
दुसरा माळा, मंत्रालय (विस्तार), हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 9) वैमाशा-२/ निरीक्षक/ लालुप्र /प्रप्रकु /२००६/९६१०, दि. ०९/१०/२००६ 

२) वैमाशा-२/निरीक्षक/लालुप्र/प्रप्र/२००८/७५३३, दि. ०६/११/२००८ 

३) मा. जिल्हा सत्र न्यायालय, औरंगाबाद यांचे दिनांक 22/8/2099 रोजीचे आदेशा 

४) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचे पत्र क्र.वैमाशा/आस्था / प्रप्रक/निरीक्षक/२०११,१३६११, 
दि. १९/१२/२०११ 

५) मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे क्रिमिनळ अपील केस क्र. ५६१/२०११ मधील 
दि. २१/१०/२०२२ चे आदेशा 

६) नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचे पत्र क्र.चौकडशी (११)/१०२२/प्र.क्र७/वैमाशा-१ 
१४३८, दि. २२/११/२०२२. 


भ आदेठशा न 


ज्याअर्थी, मा. विशेष न्यायालय, औरंगाबाद यांनी दिनांक २२/९/२०११ च्या आदेशान्वये श्री. प्रसाद 
प. कुलकर्णी, निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र यांच्या विरुध्द लाचलुचपत प्रतिबधक कायद्यान्वये दाखल विशेष 
याचिका क्र. ०५/२००७ या फौजदारी गुन्ह्यामध्ये दोषी ठरवून २ वर्षे सक्‍त मंजुरी व रुपये २,५०० /- दंड 
अशी शिक्षा दिली होती. 


ज्याअर्थी, उपरोक्‍त फौजदारी गुन्ह्यामध्ये श्री. प्रसाद कुलकर्णी हे दोषी ठरल्यामुळे नियंत्रक, वैध 
मापन शास्त्र यांनी दिनांक १९/१२/२०११ च्या आदेझान्वये महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 
१९७९ च्या नियम १३ (१) अन्वये सेवेतून काढून टाकले आहे. 


ज्याअर्थी, श्री. प्रसाद कुलकर्णी यांनी मा. विशेष न्यायालय, औरंगाबाद यांच्या निर्णयाविरुध्द मा. 
उच्च न्यायालय, मुंबई येथे क्रिमिनळ अपील क्रमांक ५६१/२०११ दाखल केले होते. आणि सदर 
अपीलामध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दिनांक २१/१०/२०२२ च्या आदेशान्वये मा. विशेष न्यायालयाचे 
आदेश रद्द करुन श्री. कुलकर्णी यांना संपूर्ण दोष मुक्‍त केले आहे. 


त्याअर्थी आता महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ च्या नियम २५ (आ) अन्वये 
नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र यांचे दिनांक १९/१२/२०११ चे आदेशा रद्द करुन श्री. प्रसाद कुलकर्णी यांना 
शासन सेवेत पुर्नस्थापित करण्यात येत आहे. 


श्री. कुलकर्णी, यांची पदस्थापना निरीक्षक, वैध मापन शास्त्र, अहमदनगर -१ विभाग या Raa 
पदावर करण्यात येत आहे. श्री. कुलकर्णी हे सेवेत पुर्नस्थापित झाल्यानंतर त्यांच्या निलंबन व बडतर्फ 
काळावधीतील वेतन व भत्ते याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि 


शासन आदेश क्रमांकः वैमाशा-२०२२/ ५८७/ प्र.क्र.१३३/ ग्रा.सं.-३ 


निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने), नियम १९८१ मधील तरतूदीनुसार 
स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यात येईल. 


सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२२३१४५०२८२७०६ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SHESHRAO ळक 
BHASKAR ८५६८ 


(शे. भा. कुटे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


003250 


प्रति, 
श्री. प्रसाद प. कुलकर्णी, निरीक्षक, वैधमापन शास्त्र 
(नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, मुंबई यांच्यामार्फत) 


Wa - 

१. नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. सह नियंत्रक, वैध मापन शास्त्र, नागपूर विभागीय कार्यालय, नागपूर 
३. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल -१ (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६ जिल्हा कोषागार अधिकारी, औरंगाबाद. 

७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

८. निवड नस्ती, कार्यासन (ग्रासं-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


